धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या 
अधिपत्याखालील सार्वजनिक न्यास 
नोंदणी कार्यालय, बृहन्मुंबई या प्रादेशिक 
कार्यालयास रु. ५०००/- इतकी रक्‍कम 
स्थायी अग्रीम म्हणून मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११८/५७२/(प्र.क्र.१८५/१८)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १६ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा- 


१) झासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. मआख-२०११/प्र.क्र.१९/२०११/विनियम, दि. ०८.०५.२०१४. 
) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 

दि. १७.०४.२०१५. 
3) धर्मादाय आयुक्त , मुंबई कार्यालयाचे परिपत्रक क्र.२५६/२०१७, दि. १६.०१.२०१७. 
४) धर्मादाय आयुक्त , मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र. अंदाज/अलेप/नियुक्‍ती/स्थायीअग्रीम/३४११/ 
2092, दि. ०६.०६.२०१८. 


प्रस्तावना : 

धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, 
बृहन्मुंबई या प्रादेशिक कार्यालयास संदर्भाधीन अक्र. १ येथील दि. ०८.०५.२०१४ च्या शासन 
निर्णयानुसार रु. २०००/- इतका स्थायी अग्रीम संदर्भाधीन अ.क्र. ३ येथील दि. १६.०१.२०१७ च्या 
परिपत्रकान्वये मंजूर करण्यात आला आहे. सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, बृहन्मुंबई या 
प्रादेशिक कार्यालयातील दरमहा होणाऱ्या सभा, रुग्णालयाच्या दरमहा होणार्‍या सभा, तसेच 
न्यायालयीन कामाकरिता अधिकाऱ्यांचा प्रवास खर्च आणि अचानक उद्भवणाऱ्या गरजांसाठी सदर 
रु. २०००/- ही रक्‍कम फारच अल्प असल्याने, सदर कार्यालयासाठी रु. ५०००/- इतकी रक्‍कम 
स्थायी अग्रीम मंजूर करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


१. धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, 
बृहन्मुंबई या प्रादेशिक कार्यालयासाठी स्थायी अग्रीमाची प्रतिमाह रु. ५०००/- (रु. पाच हजार फक्त) 
इतकी रक्कम मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश, हे शासन निर्णय निर्गमीत झाल्याच्या 
दिनांकापासून अंमलात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११८/५७२/(प्र.क्र.१८५/१८)/कार्या-१७. 


२. सदर आदेशा, संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग - २ 
मधील अनुक्रमांक १२ नियम क्र. ५६ अनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१६१५५५४५४६१२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Kamini R Pilankar 
Date: 2018.10.16 17:42:00 +05'30' 
(का.रा.पिळणकर) 


कार्यासन अधिकारी 
प्रति, 


. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. धर्मादाय सहआयुक्त, बृहन्मुंबई. 

. महालेखापाल, (AST व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६. कार्यासन १७ - संग्रहार्थ. 


Cc “७ A  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


